महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई या 
कार्यालयास सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी 
कार्यक्रमांतर्गत अनुदान वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : उसाअ-२०२१/प्र.क्र.१५/उसाअ/का-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००३२ 
दिनांक:- २१ मार्च, २०२२ 

वाचा :- 

१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक: अर्थस-२०२१/प्र.क्र.४८/ अर्थसंकल्प-३, दि.२४.६.२०२१ 

२. शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक: उसाअ-२०२१/ प्र.क्र.१५/उदू अकादमी/का-४, 

दि. १९/१/२०२२ 

प्रस्तावना :- 


राज्यात उर्दू भाषेचा विकास, संवर्धन, प्रगती तसेच उर्दू व मराठी भाषेतील साहित्यिकांमध्ये वैचारिक 
आदान प्रदान होऊन राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना हढ व्हावी या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमीची 
स्थापना करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य उदू साहित्य अकादमीमार्फत विविध कार्यक्रम राबविण्यासाठी वरील 
संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये रु.६३,८२,०००/- (रुपये FAS लाख ब्याऐंशी हजार फक्त) इतके अनुदान 
या कालावधीत खर्च करण्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. त्यानुसार वर्ष २०२१-२२ या 
आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र राज्य उदू साहित्य अकादमीसाठी अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय :- 

सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर असलेल्या अनुदानापैकी ५०% अनुदान वितरीत करण्यावरील 
संदर्भ क्र.१ व २ येथील शासन परिपत्रकान्वये मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. सदर बाब विचारात घेता, 
महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमीला विविध कार्यक्रम राबविण्याकरिता सन २०२१-२२ मध्ये अर्थसंकल्पित 
करण्यात आलेल्या रु.१,३१,००,०००/- (रूपये एक कोटी एकतीस लाख फक्त) अनुदानापैकी वितरणासाठी उपलब्ध 
असलेल्या रु.६३,८२,०००/-(रुपये FAS लाख ब्याऐंशी हजार फक्त) इतक्या रक्कमेचे कार्यक्रमांतर्गत अनुदान 


महाराष्ट्र राज्य उदू साहित्य अकादमी, मुंबई या कार्यालयास खालील कार्यक्रमासाठी वितरीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः उसाअ-२०२१/प्र.क्र.१५/उसाअ/का-४ 


अ. उद्दीष्टये सन २०२१-२२या वर्षा करिता 
क्र प्रस्तावित रक्‍कम रुपये 
[ee] 2 3 
१. | . | SM या त्रेमासिकांचे प्रकाशन रु.२ लाख 
२. | उदू मुशायरा आयोजित करणे. रु.१५ लाख 
३. | ग्रंथालयांना उदू नियतकालिके व पुस्तके पुरविणे. रु.१० लाख 
४. । उदू पुस्तकांना तसेच मराठी - उदू अनुवादकांच्या रु.६ लाख 
पुस्तकांना प्रकाशनासाठी आर्थिक मदत 
५. | उदू भाषेतील कवी/ लेखक/ रु.६ लाख 
विचारवंत यांच्या पुस्तकांना पारितोषिक 
६. । उदू भाषेतील उल्लेखनिय कामगिरीबद्दल पारितोषिक रु.२४.८२ लाख 
एकूण रु.६३.८२ लाख 


शः उपरोक्‍त तक्त्यातील स्तंभ क्र. 3 मधील रुपये ६३.८२ लाख इतका निधी अवर सचिव (9) , अल्पसंख्याक 
विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सुर्पूद करण्यात येत आहे. अवर सचिव (१), अल्पसंख्याक विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच उप सचिव (आस्थापना), अल्पसंख्याक विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

३. तसेच उपरोक्त रक्‍कम रु. ६३.८२ लक्ष (रुपये AWS लक्ष ब्याऐंशी हजार फक्त) महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य 
अकादमी, मुंबई यांना अदा करण्यात यावी. महाराष्ट्र राज्य उदू साहित्य अकादमी यांचे बँक विवरण खालीलप्रमाणे 


आहे. 


Account Holder Name DRAWING N DISBURSING OFFICER MAHA ST 
URDU SAHITYA ACADEMY 


Bank Name and Branch BANK OF MAHARASHTRA MUMBAI FORT 45/47 
BOMBAY SAMACHAR MARG FORT MUMBAI 


400023 
Bank Account No. 60368473121 
IFSC Code MAHB0000002 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः उसाअ-२०२१/प्र.क्र.१५/उसाअ/का-४ 


४. सदरहू रक्‍कम “मागणी क्र. झेडई-०१,२२३५, (२२३५ ब ०९४) सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज 
कल्याण,२०० इतर कार्यक्रम ०१-अल्पसंख्याकांना सहाय्य अनुदान ०६ राज्य योजनाअंतर्गत योजना (०१) (२३) महाराष्ट्र 
राज्य उर्दू साहित्य अकादमीचे विविध योजनेसाठी सहाय्यक अनुदान राज्य (कार्यक्रम) ३१-सहाय्यक अनुदाने ( वेतनेत्तर ) 
“या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्याखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

५. Brame rota ford विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१९/२२/व्यय-१, दि.१५/०३/२०२२ च्या मान्यतेनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


q. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याच्या संगणक संकेताक २०२२०३२१११५४३०२३१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळयांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DINESH MADHAVRAO SONAVANE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITY 

D | N E S H M A D H AV R A O DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9cabb099fd0576208f4caa310d2e7860201ab5363a2133e0927ff26c0 
{01 6fdf, pseudonym=1F9A1057 1D88646ED6CD 1 68DADBFEDACC3DD2F35, 


S O N AVA N E serialNumber=6ADB2BDBBD3BD65 1 A8ADE806B6E4AEAG6DAASS 1 2EA7888 
89AF1515751ABCO181, cn=DINESH MADHAVRAO SONAVANE 
Date: 2022.03.21 17:10:39 +05'30° 


(दि.मा.सोनवणे) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र १/२,मुंबई/नागपूर , 
२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १/२,मुंबई/नागपूर 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

५. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी,(का-७/(का-४)/(का-२) अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
६. अधिक्षक नि कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई. 

७. निवड नस्ती (महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई.) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


